प्रति, 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) अनुसूचित 
जाती/अनुसूचित जमाती (उद्योजकांसाठी राबविण्यात 
येणाऱ्या विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रोत्साहने 
अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणे बाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र.साप्रोयो-२०१९/प्र.क्र.११२/उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२२ जानेवारी, २०२० 
संदर्भ - शासन निर्णय समक्रमांक दि. २७/११/२०१९. 


शासन पूरकपत्र:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२७.११.२०१९ मधील परिच्छेद क्र.५ च्या सुरुवातीस खाली नमूद करण्यात 
आलेला अतिरिक्‍त मजकुर समाविष्ट करण्यात येत आहे - : 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले,२०१९ मध्ये विहित करण्यात 
आलेल्या प्रकरणाशी संबंधित सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००१२३१४३३०५८०१० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Te Tre 
‘ णदला स ततल 
A n | | ku aa a [ R U g a | e bs 400--1einesdcs4cSntr2iat fea a0seb igsaseboerdezes3ecd 
66de3a32ea2a050a8a, cn=Anilkumar R Ugale 
Date: 2020.01.23 14:39:33 +05'30' 


(अनिलकुमार रा. उगले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर, 

४. सहायक व्यवस्थापक, पब्लिक अकाउन्टस डिपार्टर्मेट( स्टेट डेबिट Fart), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२, 

६. सहायक संचालक, (वित्त व लेखा), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित, मुंबई (द्वारा-व्यवस्थापकीय संचालक, सिकॉम लि..,मुंबई) 

९. अवर सचिव (र. व का.), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१०. रोख शाखा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६ / अर्थोपाय / अर्थसंकल्प-१४/कराधान-१), मंत्रालय, मुंबई-३२,कक्ष 
१२. अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२,/ 

१३. निवड नस्ती (उद्योग-८ ). 


